सहायक अभियंता (श्रेणी-१) (स्था) या संवर्गातून 
कार्यकारी अभियंता (स्था) या संवर्गात पदोन्नती / 
पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन AS क्रमांकः पीओजी-१११८ /प्र.क्र. १०५ (9) /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०४ जून, २०१८ 


पहा: पाटबंधारे आणि वीज विभाग शासन निर्णय क्र. जीएबी-१०७०/ई(१), दिनांक १९.१२.१९७० 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहायक अभियंता (श्रेणी-१) (स्थापत्य) संवर्गातील खुल्या प्रवर्गातील 
श्री. युवराज आण्णा देसाई, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, खंडाळा, जि.सातारा यांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात पीबी-३ (वेतन बँड 
रुपये १५६००- ३९१००) ग्रेड वेतन रूपये ६६००/- या वेतनश्रेणीत निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीउपरांत 
त्यांची पदस्थापना कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी या श्री. बच्चे यांच्या बदलीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे :- 
२. श्री. बच्चे यांच्या बदलीचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
३. श्री. यु. आ. देसाई यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात करण्यात येत आहे : 

i. वरील पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 

॥. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने सदर पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 

४. श्री. देसाई यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 
अधिकार झासन राखून ठेवत आहे. 

५. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. देसाई यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होता यावे म्हणून आवऱ्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून Taya करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. देसाई यांस पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले याबाबत झासनास doser1.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१११८/प्र.क्र. १०५ (१)/सेवा-१ 
& श्री. देसाई यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी धेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल झासनास विनाविलंब सादर करावा. तसेच, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये, अन्यथा त्यांची सदर 
अनुपस्थिती ही अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल, तसेच त्यांच्या सेवेत 
खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, श्री. देसाई 
यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील 
तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
9. सदर पदोन्नतीउपरांत श्री. देसाई यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत कार्यभार न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे समजण्यात येईल. तसेच यासंदर्भात सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक १२.९.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदी लागू होतील. 
८. श्री. देसाई यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प 
द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
मधील नियम क्र. ११ (9) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 
९. श्री. देसाई यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, 
माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे यांना कळवावा. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१४४८४०२२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Palande Kisanrao Babanrao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=PWD, 


Palande Kisanrao ८५०५०५०५४७ ७.50 


37ab95f9aefeebc40be45e7, 


serialNumber=0408959d1a26199fdc46e1 3b6a0ce1c7ecf 


B a b a n fa (0 2be242adc4459176436f76feba2ee, cn=Palande Kisanrao 


Babanrao 
Date: 2018.06.05 14:49:48 +05'30' 


(किसनराव पलांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 
नागपूर/विशेष प्रकल्प, मुंबई /राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
४. RT ARRAS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
६. श्री. युवराज आण्णा देसाई, उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, खंडाळा, जिल्हा-सातारा, 
७. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१११८/प्र.क्र. १०५ (१)/सेवा-१ 


८. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा / सावंतवाडी, 
११. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१४. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१६. प्रधान सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१७. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१८. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. कार्यासन आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


